मौजे निमगांव कोऱ्हाळे येथील गट नं. १९८,१९९, oo 
व २०१ मधील सुमारे २० एकर जागेत साई नॉलेज पार्क 
(98501) तत्वावर राबविण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सासंवि -१०१८/१०४७/प्र.क्र.११२/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ:- १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी यांचे पत्र 
क्र.एसएसएसटी/बांधकाम/१२२१/२०१८,दि.११ जून २०१८. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी यांचे पत्र 
क्र.एसएसएसटी/बांधकाम/२३०७/२०१८,दि.०९ ऑगस्ट २०१८. 

प्रस्तावना:- 

श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी येथे साईबाबांच्या दर्शनासाठी भक्‍तांची दिवसेंदिवस गर्दी होत आहे.गर्दी 
झाल्यानंतर बरेच भक्‍त मंदिर परिसरात थांबलेले असतात.मंदिर परिसरातील गर्दी कमी करण्यासाठी नवीन 
आकर्षण केंद्र निर्माण करणे व अशा केंद्राद्वारे साईबाबांचे जीवन, त्यांचे कार्य व शिकवण देणारे पार्क तयार 
केल्यास मंदिर परिसरातील भक्तांची गर्दी कमी होईल व इतर भक्तांना व्यवस्थितपणे श्रींचे दर्शन घेता येईल. 
श्री साईबाबा संस्थान देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या दिनांक १ जून २०१८ रोजीच्या बैठकीत मौजे निमगांव 
को-हाळे येथे गट नं.१९८,१९९,२०० व २०१ मधील सुमारे २० एकर जागेमध्ये साई नॉलेज पार्क प्रकल्प 
"Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) " तत्वावर राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
उपरोक्त प्रस्तावास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) (सुधारणा) अधिनियम,२००४ च्या कळम १७(३) मधील 
तरतुदीनुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या मौजे निमगांव कोऱ्हाळे येथील गट नं. 
१९८,१९९, २०० व २०१ मधील सुमारे २० एकर जागेत साई नॉलेज पार्क (DBFOT) तत्वावर राबविण्यास या 
शासन निर्णयान्वये खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 

१) साई नॉलेज प्रकल्प उभारण्यासाठी विहित तरतुदीनुसार निविदा मागविण्यात याव्यात. 


2) संस्थानाच्या जमीनी व्यतिरिक्त संस्थानाच्या अन्य कोणत्याही संसाधनाचा वापर केला जाणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंवि -१०१८/१०४७/प्र.क्र.११२/का.१६ 
३) साई नॉलेज पार्क प्रकल्प (DBFOT) तत्वावर उभारण्यासाठी विहित पध्दतीने निवड करण्यात 
आलेली संस्था व साईबाबा संस्थान यांच्या मधील करारनामा शासन मान्यतेने करण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१०१७१७१९५६२२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Salunke Sunita Parag 
Date: 2018.10.17 17:42:16 +05'30' 


(सु.प.साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग. 


प्रति: १ मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा अध्यक्ष, श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 
५) निवड नस्ती/का.१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


